अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व 
निर्मूलनासाठी आयुक्‍त, ठाणे महानगर- 
पालिका यांच्याकरिता पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर यांचे आस्थापनेवर पोलीस दलातील 
विविध संवर्गातील १०६ पदे निर्माण 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.9/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
तारीख: १ सप्टेंबर २०१४ 


| 


१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक-कडोंमपा-१००६/प्र.क्र.१९२/२००६/ नवि-२८, 
दिनांक २ मार्च २००९. 

२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक-ठामपा/आयुक्‍्त/अति.(मु.)/२६८९, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २००९ 

3) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक-ठामपा/अति.वि./आयुक्‍्त/३२१०, 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ 

४) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक-ठामपा/अति.वि./आयुक्‍्त/२६२९/ 

५३६६, दिनांक २ जानेवारी २०१४ 
५) ठाणे महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक-२९७, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१३. 


प्रस्तावना 
राज्यातील शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणाची समस्या दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर 


होत असल्याने, राज्यातील शहरांमधील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण नियंत्रणासाठी प्रभावी व 


सर्वंकष योजनेस दिनांक २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात 


आली. त्यानुसार राज्यातील नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व 


निर्मूलनाकरिता नागरी पोलीस यंत्रणा व स्वतंत्र विशोष पोलीस ठाणे निर्माण करण्याबाबतचा शासन 


निर्णय क्रमांक-कडोंमपा-१००६/प्र.क्र.१९२/२००६/ नवि-२८, दिनांक २ मार्च २००९ रोजी नगर विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.७/पोल-३ 


विभागाने निर्गमित केला आहे. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी व 


नागरी गुन्हयांसाठी स्वतंत्र विशोष पोलीस ठाण्यासाठी मनुष्यबळ निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांनी उपरोक्त २ येथील दिनांक ६ नोव्हेंबर २००९ च्या पत्रान्वये 


शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केला आहे. 


या संदर्भात मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष, उच्चस्तरीय समिती यांच्याकडे दिनांक ५ ऑक्टोबर 


२०१२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व 


निर्मूलनाकरिता विशेष पोलीस ठाण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाशी संलग्न आर्थिक गुन्हे 


(EOW) शाखेत नागरी गुन्हयांची नोंदणी, तपास व खटला भरण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा 


निर्णय घेण्यात आला आहे. 


उपरोक्त निर्णयानुसार आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांनी त्यानुसार उपरोक्त ४ 


येथील पत्रान्वये सुधारित प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावासह नगर विकास 


विभागास सादर केला आहे. त्यानुसार पोळीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवर नागरी पोलीस 


यंत्रणेसाठी ७८ व पोळीस आयुक्‍त कार्यालयाशी संलग्न आर्थिक गुन्हे (₹0// शाखेत नागरी गुन्हयांची 


नोंदणी, तपास व खटला भरण्यासाठी विशेष कक्षासाठी २८ अशी एकूण १०६ पदे निर्माण करण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यावर शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 
उपरोक्त प्रस्तावाचा सर्वागीण विचार करुन, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत 


बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनासाठी पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांच्या प्रशासकीय 


नियंत्रणाखाली ठाणे महानगरपालिका ("क" वगी क्षेत्रात सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी विविध संवर्गातील ७८ पदे तसेच पोलीस आयुक्‍त कार्यालयाशी संलग्न 


आर्थिक गुन्हे शाखेत (EOW) विशेष कक्ष स्थापन करण्याकरिता विविध संवर्गातील २८ पदे अशी एकूण 


१०६ पदे पोळीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करुन त्यांच्या सेवा ठाणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.७/पोल-३ 


महानगरपालिकेकरिता उपलब्ध करुन देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहुन शासन मान्यता देण्यात 


येत आहे. सदर अटी / शर्ती ठाणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहतील. 


१) 


4) 


नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी व आर्थिक गुन्हे शाखेशी संलग्न स्वतंत्र विशोष कक्षाकरिता 


मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय नियंत्रण 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे राहील. 


मंजूर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदाचे वेतन व भत्ते व इतर आवर्ती / अनावर्ती खर्च 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक-कडोंमपा-१००६/प्र.क्र.१९२/२००६/नवि-२८, 


दिनांक २ मार्च, २००९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठाणे महानगरपालिकेने करावयाचा आहे. 


नागरी पोलीस यंत्रणा व विशेष कक्षासाठी नागरी गुन्ह्याविषयी माहिती व्हावी याकरिता 


महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र were व नगर रचना अधिनियम तसेच 


त्यांच्याशी संबंधित इतर अधिनियमांमधीळ तरतुदीविषयीचे प्रशिक्षण सत्र आयोजित 


करण्याची जबाबदारी ठाणे महानगरपालिकेची राहील. 


घरभाडे मुक्‍त निवास व्यवस्था पुरविण्याची जबाबदारी ठाणे महानगरपालिकेची राहील. 


जेथे घरभाडे मुक्‍त निवास व्यवस्था उपलब्ध नसेल तेथे राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे 


घरभाडे भत्ता देय राहील. 


पोळीस अधिकारी / कर्मचारी यांना गणवेश भत्ता, दारुगोळा, शरीर संरक्षण किट, लाठी, 


ara, हेल्मेट, प्लास्टिक शिल्ड, वाहने आणि इतर आव्यक संरक्षणविषयक साधन- 


सामुग्रीसाठी लागणारा खर्च ठाणे महानगरपालिकेने आगाऊ उपलब्ध करुन देणे 


आवर्यक राहील. 


पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता कार्यालयीन जागा, फर्निचर, आवश्‍यक 


वाहने, दूरध्वनी, संगणक, इंटरनेट, बिनतारी संदेश यंत्रणा तसेच दैनंदिन लागणारी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.9/पोल-३ 


कार्यालयीन साधनसामुग्री ठाणे महानगरपालिका यांनी उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 


राहील. 


७) सदर पदांवरील वेतन व वेतनेतर खर्चाची आगावू तिमाही रक्‍कम ठाणे महानगरपालिकेने 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांच्याकडे वेळोवेळी जमा करावी. 


८) उपरोक्‍त अटीमधील काही खर्चाच्या बाबी राहिल्या असतील तर पोलीस आयुक्त, ठाणे 


Tex यांनी मागणी केल्यावर संबंधित महानगरपालिका यांनी त्याची भरपाई करणे 


बंधनकारक राहील. 


९) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करावयाची आहेत त्या प्रयोजनासाठीच वापरणे 


बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ४०९०३१५१२४५८८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


C 4 Digitally signed by Charushila 
C h a r U 5 h | | a Chandrakant Tambekar 
DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


G h an d fa ka n t MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 
Tam be kar Date: 2014.09.03 15:49:50 +05'30' 


चारुशीला तांबेकर 

शासनाच्या सहसचिव 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


५) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहायक 
६) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.७/पोल-३ 


७ आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
८) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
qo) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
99) पोळीस आयुक्त, ठाणे शहर 
१२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१३) कोषागार अधिकारी, ठाणे 
१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१६) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / विनियम), मंत्राळय, मुंबई 

१७ गृह विभागातील सर्व सहसचिव / उप सचिव /अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी 
१८) गृह विभागाच्या अधिनस्त सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 

१९) निवड नस्ती, पोळ-३. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.9/पोल-३ 


विवरणपत्र-अ 


अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनासाठी ठाणे महानगरपालिका ("क" वर्ग) 
क्षेत्रात नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी तसेच आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांच्याकरिता पोलीस आयुक्‍त, 
ठाणे शहर यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करावयाची पदे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या | असुधारित वेतनश्रेणी सुधारित वेतनश्रेणी 
(पाचवा वेतन आयोग) (सहावा वेतन आयोग) 
१ | सहायक पोलीस आयुक्‍त १ ८०००-२७५-१३५०० । पे बण्ड १५६००-३९१०० + ग्रेड पे ५४०० 
/ पोलीस उपअधिक्षक 
२ | पोलीस निरीक्षक १ ७४५०-२२५-११५०० । पेबण्ड ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ५००० 
पोलीस उपनिरीक्षक & ५५००-१७५-९००० पे {VS ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४३०० 
पोलीस हवालदार & ४०००-१००-६००० पे बण्ड ५२००-२०२०० + FS पे २४०० 
+ विशेष वेतन Yoo 
५ | पोलीस नाईक ४ ४०००-१००-६००० पे GUS ५२००-२०२०० + ग्रेड पे २४०० 
+ विशेष वेतन ४८० 
६ | were urethra शिपाई ३६ ३२००-८५-४९०० पे बण्ड ५२००-२०२०० + ग्रेड पे २००० 
+ विशेष वेतन Yoo 
७ | महिला पोलीस शिपाई २४ ३२००-८५-४९०० पे बण्ड ५२००-२०२०० + YS पे २००० + 
विशेष वेतन ५०० 
| -- | एकूण ... ७८ Poe Pe 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.9/पोल-३ 


विवरणपत्र-ब 
अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनासाठी ठाणे महानगरपालिका ("क" वर्ग) क्षेत्रात पोलीस 
आयुक्‍त कार्यालयाशी संलग्न आथिक TS (EOW) शाखेत नागरी गुन्हयांची नोंदणी, तपास ब खटला भरण्यासाठी 
स्थापन करावयाच्या स्वतंत्र कक्षासाठी आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांच्याकरिता पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करावयाची पदे ... 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या | असुधारित वेतनश्रेणी सुधारित वेतनश्रेणी 
(पाचवा वेतन आयोग) (सहावा वेतन आयोग) 
१ | सहायक पोलीस १ ६५००-२००-१०५००  । पे बण्ड ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४०० 
निरीक्षक 
२ | पोलीस उपनिरीक्षक १ ५५००-१७५-९०००  । पे बण्ड ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४३०० 
३ | सहायक पोलीस २ ४५००-१२५-७०००  । पे बण्ड ५२००-२०२०० + ग्रेड पे २८०० 
उपनिरीक्षक 
४ | Ware use हवालदार & ४०००-१००-६००० = | पे बण्ड ५२००-२०२०० + ग्रेड पे २४०० 
+ विशेष वेतन Yoo 
५ | सडहवास्र पोलीस शिपाई १४ ३२००-८५-४९०० पे IVS ५२००-२०२०० -- ग्रेड पे २००० 
+ विशेष वेतन Yoo 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ ३०५०-७५-३९५०- | पेबण्ड ५२००-२०२०० - ग्रेड पे १९०० 
८०-४५९० 
७ । वाहन चालक २ ३०५०-७५-३९५०- | पेबण्ड ५२००-२०२०० - ग्रेड पे १९०० 
८०-४५९० 
| -- | एकूण ... २८ Po 1 --| 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


